शासन शुध्दीपत्रक - महाराष्ट्र राज्य पंजाबी 
साहित्य अकादमी,मुंबई या कार्यालयास सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी अनिवार्य 
खर्चासाठी अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : पंजाबी -२०१९/प्र.क्र.३/पंसाअ /का-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००३२ 
दिनांक:- ८ ऑगस्ट, २०१९ 
वाचा :- 
शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक : पंजाबी -२०१९/प्र.क्र.३/पंसाअ /का-५ 


दि.५.८.२०१९ 
शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील ओळी क्र. ७ येथील लेखाशिर्षाखाली या शब्दानंतर “३१-सहायक 
अनुदाने(वेतनेत्तर)” तसेच परिच्छेद क्र.३ येथील ओळ क्रमांक ३ मधील लेखाशिर्षाखाली या शाब्दानंतर 
“३१-सहायक अनुदाने(वेतनेत्तर) या उद्दिष्टाखाली”असे वाचावे. 
2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याच्या संगणक संकेताक २०१९०८०८१६१३४१२३१४ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Mahesh Sadashiv Choukekar 
Date: 2019.08.08 16:18:18 +05'30' 
(म. स. चौकेकर) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


Wd :- 
१. FSIS 9/2 (लेखापरिक्षा), (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १,मुंबई/नागपूर , 
२. संचालक, SA व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. सह सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,(का-५) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. अवर सचिव (का-७)/(का-२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (2 प्रतीत) 
७. खाजगी सचिव, मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र UY उर्दू साहित्य्‌ अकादमी, मुंबई (अकादमीच्या कार्यालयामार्फत) 
९. अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य्‌ अकादमी, मुंबई. 
१०.प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.निवड नस्ती (महाराष्ट्र WY उर्दू साहित्य्‌ अकादमी, मुंबई.) 


